प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
उपयोजनेच्या (50572) निधी 
वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११२/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल,२०२० 

२) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०२/ एस.डी.३, 
दि.३१ मार्च, २०२२. 

३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ एप्रिळ, २०२२ 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.शापोआ- 
२०२१/प्र.क्र.१०२/ एस.डी.३, दि.२८ जून, २०२२. 

५) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र. 3-8/2022-Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीट-२०२२/ प्र.क्र.६६/ 
अर्थसंकल्प(विघयो), दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने 


संदर्भाधिन दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या 
हप्त्याचा रु.६३९७५.९९ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीची 
विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या 
घटकांतर्गत केली आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६० :: ४० असे आहे. 
उपरोक्त निधीपैकी अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गतचा केंद्र हिस्स्याचा रु.८४५१.२३ लक्ष निधी व त्यास 
WAST राज्य हिस्साचा रु.५५४९.३५ लक्ष असा निधी वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, राज्य 
हिस्स्यामध्ये रु.३२१०.०५ इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद शिल्लक असल्यामुळे विभागाने केंद्र हिस्स्याचा 
रु.८४५१.२३ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.३२१०.०५ लक्ष असा एकूण रु.११६६१.२८ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची विनंती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत वित्त 
विभागास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने प्रस्तुतप्रमाणे संबंधित विभागाने निधी वितरणास मान्यता 
दिली आहे. सबब, अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गतचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा उपरोक्तप्रमाणे निधी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११२/एस.डी.३ 


शासन निर्णय:- 

प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता करण्यात 
आलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून अनुसूचित जाती उपयोजना लेखाशिर्षातंर्गत केंद्र हिस्स्याचा 
रु.८४५१.२३ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.३२१०.०५ लक्ष असा एकूण रु.११६६१.२८ लक्ष (रुपये एकऱो 


सोळा कोटी एकसष्ट लक्ष अट्टावीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
वल लेखाशिर्ष सन २०२२-२३ करीता = | वितरणास मान्यता देण्यात येत 
अर्थसंकल्पिय तरतूद असलेला निधी 
१. | मध्यान्ह भोजन योजना 
(केंद्र हिस्सा ६०%) रु.१२६०० लक्ष रु.८४५१.२३ लक्ष 
(22021 ७६४) 
२. । मध्यान्ह भोजन योजना 
(राज्य हिस्सा ४०%) रु.७४७१.३५ लक्ष रु.३२१०.०५ लक्ष 
(२२०२ [19193 ) 
एकूण रु.२००७१.३५ लक्ष रु.११६६१.२८ लक्ष 


२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प(विघयो), दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ नुसार तसेच, वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९३१/व्यय-१४, दि.११ नोव्हेंबर,२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. निधी वितरण व खर्चाबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन सदर 


निधी खर्च करण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४११३९२३४९२१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAMOD ABAJI 
PATIL 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११२/एस.डी.३ 


मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


